सन 2029-22 निधी वितरण 
३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतन व 
५० - इतर खर्चे 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- निविप्र - २०१९/प्र.क्र.४९/ एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ ऑक्टोबर, २०२१ 
संदर्भ :- 
१. शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांचे पत्र क्र.शि सं मा/२०२१-२२/शिष्य/असुअं/टे.क्र.ए-४/२५९२, 
दि. २३.०८.२०२१. 
२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३; दि. २४.०६.२०२१. 
३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३; दि. १४.१०.२०२१. 


प्रस्तावना :- 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन व ५० इतर खर्चे या उद्धिष्टाखाली मंजूर निधी 
वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबतचा शासन निर्णय खालील प्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्यात गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी 
विविध योजना कार्यन्वित आहेत. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये मंजुर अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून परिच्छेद २ 
मध्ये नमूद योजनांसाठी ३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन व ५० इतर खर्चे या उद्धिष्टाखाली एकुण रु ३,३१,८७,५००/- 
(रुपये तीन कोटी एकतीस लक्ष सत्त्याऐंशी हजार पाचशे) इतका निधी वितरीत करण्यास व सदर निधी अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
२. राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणीक सवलती संदर्भात वितरीत 
करावयाच्या निधीचा तप्ील खालील प्रमाणे आहे :- 


(रुपये हजारात) 
अर्थसंकल्पित अर्थसंकल्पित 
अर्थसंकल्पित | रक्कमेच्या २५ | उर्वरीत रक्कमेच्या २५ 
अ.क्र. | लेखाशीर्षक योजनेचे नाव phe 


रक्‍कम टक्‍के वितरीत | रक्‍कम तवाच आवस 
केळेली रक्‍कम 


(एकूण ५० %) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
२२०२ | सर्वसाधारण Coo, इतर खर्चे (०२) 
२५२३ | संकिर्ण (०२) (१७) इयत्ता बारावी 
पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण 


२०००० ७००० १५००० ७००० 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र- २०१९/प्र.क्र.४९/ एसडी-५ 


२२०२ 
१४७७ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण ८००, इतर खर्च (०२) 
संकिर्ण (०२) (११) किंवा ज्यांच्या 
पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रूपये 
१५,००० पेक्षा अधिक नाही अशा 
इयत्ता दहाबी पर्यंत शिक्षण घेणा-या 
विद्यार्थ्यांना ( मुलांना फो माफो) 
(SATs अग्निमाशी समायोजन) 


ooo 


१२५० 


३७५० 


१२५० 


२२०२ 
१४२३८ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८० 
सर्वसाधारण, Coo इतर खचे (०२) 
(१२) इतर जिल्हा परिषदांना 
अभिकरण खर्च) (sama 
अग्निमाशी समायोजन 
(२२०२१४३८) 


१०० 


२३०० 


२२०२ 
१४८३ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण, Coo, इतर Wa 
(०२) संकिर्ण (०२) (१२) इतर खर्चे 
(जिल्हा परिषदांना अभिकरण खर्चे 
) (AIT AAR समायोजन 
(२२०२१९१४८३) 


८५० 


६३७." 


२२०२ 
११९८ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण, १०७, शिष्यवृत्त्या 
(00)(00)(0%) सैनिकी शाळा व 
महाविद्यालये (२२०२११९८) 


८०० 


६०० 


२२०२०३४२ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ 
माध्यमिक शिक्षण-१०७, 
शिष्यवृत्त्या (०१) माध्यमिक 
शाळांमधील शिष्यवृत्त्या (०१) 
(0%) ग्रामिण भागातील प्रज्ञावंत 
विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती 
(२२०२०३४२) 


2000 


७५० 


२२०२ 
०३५१ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ 
माध्यमिक शिक्षण, १०७, 
शिष्यवृत्त्या (०१) माध्यमिक 
शाळांमधील शिष्यवृत्त्या (०१) 
(०२) खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती 
(Tt माध्यमिक शाळा) 
(२२०२०३५१) 


20000 


२५०० 


७५०० 


२५०० 


२२०२ 
०३८९ 


पर्वसाधारण शिक्षण, ०२ 
माध्यमिक शिक्षण, १०७, 
शिष्यवृत्त्या (०३) शिष्यवृत्त्या (३) 
(०२) प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना सहाय्य 
(२२०२०३८९) 


१५०० 


२७५ 


११२५ 


२७५ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र- २०१९/प्र.क्र.४९/ एसडी-५ 


२२०२ 
२३१८ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, 
माध्यमिक शिक्षण, १०७, 
शिष्यवृत्त्या (०२) महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद a पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ यांच्या कलम 
१८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
सप्रयोजन अनुदाने (०२) (०१) 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ब पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१ यांच्या 
कलम १८२ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने 
(उच्च माध्यमिक शाळा ) कार्यक्रम 
(२२०२२२१३१८) 


७५००० 


१८७५० 


१८७५० 


१० 


२२०२ 
०३७१ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ 
माध्यमिक शिक्षण, १०७, 
शिष्यवृत्त्या ०३, शिष्यवृत्त्या (०३) 
(०१) कनिष्ठ महाविद्यालयातील 
शिष्यवृत्त्या (२२०२०३७१) 


Wooo 


2000 


3000 


2000 


११ 


२२०२ 
१२०४ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण, १०७, शिष्यवृत्त्या 
(००) (००) (०२) इतर विशेष 
शाळा (२२०२१२०४) 


२७५ 


२२०२ 
१२५१ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण १०७, आर्थिकदृष्ठ्या 
मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता 
शिष्यवृत्ती (२२०२१२५१) 


२५०० 


६२५ 


१८७५ 


६२५ 


१३ 


२२०२ 
१४२९ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण ८० 
सर्वसाधारण शिक्षण ८००, इतर 
खर्चे (०२)(०६) प्राथमिक 
शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण 
(अथोपाय अग्निमाशी समायोजन) 
(२२०२१९१४२९) 


ooo 


३७५० 


१२५० 


Leg 


2202 
१५०९ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८० 
सर्वसाधारण, Coo, इतर Ba 
(०२) संकिर्ण (०२) ( १५) माजी 
सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक 
सवलत (अर्थापाय अग्रिमाशी 
समायोजन ) ( २२०२१५०९) 


oo 


२७५ 


ay 


२२०२ 
२५८८ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण, (०४) आवर्षणग्रस्त 
भागातील विद्यार्थ्यांना परिक्षा फी 
माफी (०४) (०१) आवर्षणग्रस्त 
खेड्यातील विद्यार्थ्यांना परिक्षा फो 
माफो/फो ची प्रतिपुर्ती 
(२२०२२५८८) 


५५०० 


१३७५ 


CRAG 


१३७५ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र - २०१९/प्र.क्र.४९/ एसडी-५ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०५, 
भाषा विकास, १०३ संस्कृत शिक्षण 
२२०२ २ 
९६ | १6६2 | ९९०) (०० (०१) माध्यमिक ०० ue ve = 
शाळांमध्ये भारत सरकारची 
शिष्यवृत्ती (२२०२१०६२) 
एकूण रक्‍कम एकूण हजारात १३२७५० ३३१८७.५ ९९८६३ ३३१८७.५ 


वरील बाबींवर होणारा खर्च उपरोक्‍त नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सहाय्यक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, 
पुणे यांना या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. याबाबतीत वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे / शासन निर्णय 
/ शासन परीपत्रक यामधील सूचनांचे पालन करणे आवश्‍यक राहील. तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि. 
२४.०६.२०२१ मधील अटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०२८१७१०४३०३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. penne 


SHANKARRAO PAWAR 
(राजेंद्र पवार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा.मंत्री (हाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 
२. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) 
३. अप्पर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
४. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक,शिक्षण संचालनालय, पुणे 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १व २ मुंबई व नागपूर 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १व २ मुंबई व नागपूर 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे. 

१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


